सोलापूर शहरातील सर्वे नं.६१७२ मधील 
२२७४.४२ चौ.मी. भूखंडावर उर्दू घर 
बांधण्यासाठी वर्ष २०२२-२३ मध्ये अनुदान 
वितरित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्रशासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः सोऊघ २०१४/प्र.क्र. ६० (भाग-१)/का.४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
तारीख: ०३.०२.२०२३ 


वाचा- 

१) शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग क्रमांक सोऊघ २०१४/प्र.क्र.६०/का.४, 
दि.०२.०५.२०१७. 

२) शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग क्रमांक सोऊघ २०१४/प्र.क्र.६०(भाग-१)/का.४, 
दि.१७.१०.२०१८ 

३) शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग क्रमांक सोऊघ २०१४/प्र.क्र.६०(भाग-१)/का.४, 
दि.२९.०६.२०१९. 

४ शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग क्रमांक सोऊघ २०१४/प्र.क्र.६० (भाग-१)/का.४, 
दि.०८.०७.२०२०. 

५) शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग क्रमांक सोऊघ २०१४/प्र.क्र.६०(भाग-१)/का.४, 
दि.१४.१२.२०२०. 

६) शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग क्रमांक सोऊघ २०१४/प्र.क्र.६०(भाग-१)/का.४, 
दि.१८.१.२०२२ 

७ शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्रमांक अर्थस-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.४ एप्रिळ, २०२२. 

८) प्रधान सचिव, वित्त विभाग यांचे अशासकीय पत्र क्रमांक अर्थस-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, 
दि.५ एप्रिल, २०२२ 

९) जिल्हा नियोजन अधिकारी , जिल्हा नियोजन समिती सोलापूर यांचे पत्र क्रमांकः जि. नि.स/ 
अल्पसंख्याक/२०२३/१०७, दि.१७.०१.२०२३. 


प्रस्तावना- 
शासन निर्णय दि.०२.०५.२०१७ अन्वये सोलापूर शहरातील सर्वे नं.६१७२ मधील २२७४.४२ चौ.मी. भूखंडावर 


Bq घर बांधण्याच्या रु.८,९७,१९,०००/- (रुपये आठ कोटी सत्याण्णव लाख एकोणीस हजार मात्र) इतक्या प्रस्तावास 
सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आलेली आहे. त्यास अनुसरुन सदर SG घरासाठी संदर्भ क्र.२ ते ६ येथील 
शासन निर्णयान्वये आता पर्यंत रु.७,३२,१५,८७८/- (रुपये सात कोटी बत्तीस लाख पंधरा हजार आठडो अठ्ठुयाहत्तर 
मात्र) इतके अनुदान वितरित करण्यात आले आहे. आता जिल्हा नियोजन अधिकारी, जिल्हा नियोजन समिती, सोलापूर 
यांनी संदर्भ क्र.९ येथील पत्रान्वये सोलापूर उर्दू घराच्या स्थापत्य कामे आणि फर्निचर कामासाठी रु.१,३४,२८,०००/- 
(रुपये एक कोटी चौतीस लक्ष अठ्ठावीस हजार मात्र) इतके अनुदान वितरित करण्याची मागणी सादर केली आहे. त्यामुळे 
सोलापूर शहरातील SE घराच्या स्थापत्ये कामे आणि फर्निचरसाठी सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात निधी उपलब्ध 
करुन देण्याची बाब झासनाच्या विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकःसोऊघ २०१४/प्र.क्र.६० (भाग-१/का.४ 


शासन निर्णय- 

सोलापूर Sq घराच्या स्थापत्य कामे आणि फर्निचर कामासाठी वरील संदर्भ क्र.७ व ८ येथील वित्त विभागाच्या 
मान्यतेस अनुसरुन तसेच वित्त विभागाने अर्थसंकल्पीय प्रणाळीवर उपलब्ध करुन दिलेल्या निधीमधून 
रु.१,३४,२८,०००/-(रुपये एक कोटी चौतीस लाख अठ्ठावीस हजार मात्र) इतका निधी जिल्हा नियोजन अधिकारी, 
जिल्हाधिकारी कार्यालय, सोलापूर यांना वितरित करण्यास तसेच जिल्हा नियोजन अधिकारी, जिल्हाधिकारी 
कार्यालय, सोलापूर यांना वितरित करण्यात आळेला निधी कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
सोलापूर यांना वितरित करण्यास याद्वारे मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 
२. जिल्हाधिकारी, सोलापूर यांनी सदर निधीच्या विनियोगाबाबचे उपयोगिता प्रमाणपत्र विहित नमून्यात शासनास 
तसेच महालेखाकार कार्यालयास सादर करावे. जिल्हाधिकारी, सोलापूर यांनी सदर खर्च विहित मर्यादेत राहील याची 
दक्षता घ्यावी 
३. वरीलप्रमाणे अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर उपलब्ध असलेला निधी कोषागारातून आहरित करण्यापूर्वी तसेच 
खर्च करतांना राज्य शासनाची कार्य नियमावली, वित्तीय नियमावली, अर्थसंकल्पीय नियम पुस्तिकेतील तरतूदी व सर्व 
HEV शर्तीचे पालन करणे ही जबाबदारी जिल्हाधिकारी, सोलापूर यांची राहील. 
४. सरदर प्रयोजनासाठी होणारा खर्च “मागणी क्रमांक झेडई-१ २२३५-सामाजिक सुरक्षा व कल्याण - २००- 
इतर कार्यक्रम-राज्य योजनांतर्गत योजना- (००)-(००)(१८) - उर्दू घरासाठी सहाय्यक अनुदाने (२२३५ ए 442) ३१, 
सहायक अनुदान (वेतनेतर)” या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकावा व तो सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात मंजूर 
केलेल्या तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 
प. हा शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक: शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक: शासन परिपत्रक, वित्त 
विभाग क्रमांक अर्थस-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.४ एप्रिल, २०२२ आणि प्रधान सचिव, वित्त विभाग यांचे 
अशासकीय पत्र क्रमांक अर्थस-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि. ५ एप्रिल, २०२२ अन्वये प्राप्त प्राधिकारास अनुसरुन 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 


आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०२३०२०६१५४३१६९९१४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by MOHINUDDIN B TASHILDAR 
M O H | N U D D | N DN: ERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=MINORITIES 
MENT, 
2c 


3 TASHILDAR 


(मो. बा. ताशिलदार) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


gas 
28 


Wd, 
१. महालेखापाल-१/२ (लेखापरिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


"9472६61049 
HINUDDIN B TASHILDAR 


शासन निर्णय क्रमांकःसोऊघ २०१४/प्र.क्र.६० (भाग-१/का.४ 


जिल्हाधिकारी, जिल्हाधिकारी, सोलापूर, 

. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सोलापूर, जि.सोलापूर, 
४. जिल्हा कोषागार अधिकारी, सोलापूर, 
५. अधीक्षक-नि-कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य उर्दु साहित्य अकादमी, मुंबई, 
६. स्वीय सहायक, सचिव, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
७. स्वीय सहायक,उप सचिव (अ.वि.वि.), अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
८. स्वीय सहायक, उपसचिव/अर्थ (अ.वि.वि.), अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
९. कक्ष अधिकारी (का-७, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१०. वित्त विभाग / नियोजन विभाग मंत्रालय, मुंबई. 
११. निवडनस्ती (का-४)/कार्यासन-४, संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


